महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि - २०१९/प्र.क्र. ३६/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०५मार्च, २०१९ 


आदेशा 


श्री.रमेश चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी यांची महसूल व वन विभागातील रिक्‍त असलेल्या 


उप सचिव पदावर प्रथमत: एक वर्ष कालावधीसाठी खाळील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. 
(परिशिष्ट 


अ) श्री.रमेश चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बन जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर Paleo आव्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर Prater राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस 
दिली पाहिजे; आणि 

ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० 
ष्ट दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन महसूल व वन विभागाने श्री.रमेश चव्हाण, अपर 


जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


ce 


श्री.रमेश चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी महसूल व वन 


विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि - २०१९/प्र.क्र. ३६/का.१४ 


8. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक ताक २०१९०३०५१७४०१३९८०७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Imtiyaz 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN:c: ment Of Mi 


z Mus! 
Date: 2019.03.05 17:43:01 +05'30' 


i 
laharashtra, ou=General Administration 


falCode=400032, st=Maharashtra, 
-aceff9bObb07e3c6556e724501 d0cSea5c63b3146314d51ec 


1 serialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e076241d 
ushta que वया ना 


( इ.मु.काझी) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अ.मु.स., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


Cc ww A 


ल 


पु 


आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव (ई-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

qo) श्री. रमेश चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभागामार्फत 
११) निवड नस्ती कार्या.१४ 


£58) 


S 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


